निरीक्षण अधिकारी, गट - ब (राजपत्रित) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२० ची 
स्थिती दर्शविणारी अंतिम जेष्ठतासूची प्रसिध्द 
करणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता-२१२०/प्र.क्र.३२/ना.पु.१५, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा : शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता-२१२०/प्र.क्र.३२/ना.पु.१५, दि.२८/०१/२०२०. 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या 
अधिनस्त कार्यालयातील निरीक्षण अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि. ०१/०१/२०२० रोजीची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


शासन परिपत्रक :- 

आता, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त निरीक्षण अधिकारी, गट-ब 
(राजपत्रित) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२० रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम ज्येष्ठता सूची 
या सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


२. सर्व विभागीय आयुक्तांना विनंती करण्यात येते की, सदर अंतिम ज्येष्ठतासूचीची प्रत 
संकेतस्थळावरून प्राप्त करून घ्यावी. आपल्या विभागातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना ज्येष्ठतासूचीची प्रत 
संकेतस्थळावरून उपलब्ध करून घेण्याबाबत कळवावे. 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००२१४१६५१०२६४०६ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Asmita 

Ravindra Patil =: 
(अस्मिता पाटील) 

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


सहपत्र: परिशिष्ट अ 

प्रत, 

) सर्व विभागीय आयुक्त, 

) सर्व उप आयुक्त (पुरवठा), 

३) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 
) 
) 


सर्व संबंधित अधिकारी यांना संबंधित उप आयुक्‍त (पुरवठा) यांच्यामार्फत, 
निवड नस्ती (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि./ना.पु.१५). 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२०/प्र.क्र.३२/ना.पु.१५, 


शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता - २१२०/प्र.क्र.३२/ना.पु.१५, दिनांक १२/०२/२०२० 
निरीक्षक अधिकारी, गट-ब राजपत्रित संवर्गातील अधिका-यांची दि. ०१/०१/२०२० ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम ज्येष्ठतासूची 


परिशिष्ट अ 
अ.क्र. | श्री/श्रीम निरीक्षण अधिकारी जन्म दिनांक | जातीचा निरीक्षण निरीक्षण अधिकारी | शासन सेवेत विभाग अभिप्राय 
यांचे नांव मूळ प्रवर्ग अधिकारी पदावरील रूजू झाल्याचा 
पदावरील पदोन्नतीचा दिनांक 
पदोन्नतीचा प्रवर्ग दिनांक 


र al oe 
| | २०० 
| 
खुला ३ 
३ 


खुला 
सदपवितनय द 
लोह राजद देशमुख २०२२०१ 


4 


द 
9 


श्री 
श्री 
श्री 
श्री 
श्री 


करी [ अजय मुकुंद सावळे 

शर 

श्र 
र or 
= 
oa eee 
a a 
cpa sd 
Ta Ears! 
A cee 


षु 
गुलाबराव .११. 8 WW. 
२२.०३. 
जें : खुला 
उत्तमराव ; 3 .व. 


८ 
९ 


[७ 


१ 
२ 


3 
8 


षु 


र 


5 |] 


१ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२०/प्र.क्र.३२/ना.पु.१५, 


अ.क्र. | श्री/श्रीम निरीक्षण अधिकारी जन्म दिनांक | जातीचा मूळ प्रवर्ग | निरीक्षण निरीक्षण शासन सेवेत विभाग अभिप्राय 
यांचे नांव अधिकारी | अधिकारी | रूजू झाल्याचा 
पदावरील । पदावरील दिनांक 
पदोन्नतीचा । पदोन्नतीचा 
प्रवर्ग दिनांक 
a २ ३ ५ & ८ ९ =a 


a [a froin काटक्या ene | a fermen | aaa नक 
a fa 
| ai [अर्चना वासुदेवरावनिनेजे [3१०९९७८ Rat | qa [२२०२२० ०८०७२०३ | wm | 
—— 
— पळा 
= 
eal 
a 
Peay 
[ae Rarer Pov [ae [am [२२०२२० ०७०७२०३ | a | 
2a |क्नलेशकुल््ञासनकुक Pwoemee [asf a [२२०२७ ०८७२३ | ame | 
क्र paieretgs 19९७९७८ am | aa. २९२०३७२ [ ame | —*d 
a [Reamer i ceo |_| | २८७२७ | enzo पणे] 
A 
a 
[a [rermnmretar 11२५०२०९०७ कजत [ee ३०५०००७ ००७२३ | | 
ea [sieraettess [२७२०९८४ ena [aa fame २२०८७ [weet > 
अ क्री [रककककातयवावर 1 १७०७४०९७८ इनव | खुला [०३००२०८ | २२०८२९४ [weet | 
वता 
क्री | स्सलाज्वविजवर 1१५00१९ इनव Wor ०३००२०८ २००८७७ [अकता] 
बळ asl 
ae 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२०/प्र.क्र.३२/ना.पु.१५, 


अ.क्र. | श्री/श्रीम निरीक्षण अधिकारी जन्म दिनांक जातीचा निरीक्षण निरीक्षण शासन सेवेत विभाग अभिप्राय 
यांचे नांव मूळ प्रवर्ग । अधिकारी | अधिकारी | रूजू झाल्याचा 
पदावरील पदावरील दिनांक 
पदोन्नतीचा । पदोन्नतीचा 
प्रवर्ग दिनांक 


२ 3 pa eel षु ६ a c ९ La ० 


व्हिल 
ae 
= 
fe = 
= 
= 
= 
= 
= 
ay 
= 
“8 = 
= 
= 
x 

श्रीम 

श्रीम 

श्रीम 

श्रीम 


मिवडयूची २०० 
z गजानन नंदकिझोर टेकाळे निवडसूची २० 
कागज 


६६ 
GC 
६९ 
(90 


[aa [aa हेतराम धाड 
[aia [सांगणा लहानु गायकवाड १९०९९ निवडू २० 
क्रोम [प्राजक्ता बाबाराव सोमलकर 


कळ कळती 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२०/प्र.क्र.३२/ना.पु.१५, 


अ.क्र. | श्री/श्रीम निरीक्षण अधिकारी जन्म दिनांक जातीचा | निरीक्षण निरीक्षण शासन सेवेत विभाग अभिप्राय 
यांचे नांव मूळ प्रवर्ग | अधिकारी | अधिकारी | रूजू झाल्याचा 
पदावरील | पदावरील दिनांक 
पदोन्नतीचा । पदोन्नतीचा 
प्रवर्ग दिनांक 
(eal 2 3 a चर 4 & cia ९ eee ० 


८ 
ee 
C= 


(94 
७७ अवधूत 
८ 


भर 
ad 
Fas) os 
rag Sd 
eae J 
८३ श्री | धिरज भैय्याजी मेश्राम अ.जा. खुला | १९.०९.२०१९ नाशिक कर्मचाऱ्यांची 
अभतरकनायगर गारी 
सेवाज्येष्ठता शासन 
z es 
orang ae 
are aT लोखड कण्यात येते 
=a 
as 
os 
pee 
=a 


9 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२०/प्र.क्र.३२/ना.पु.१५, 


अ.क्र. | श्री/श्रीम निरीक्षण अधिकारी जन्म दिनांक | जातीचा मूळ प्रवर्ग | निरीक्षण निरीक्षण शासन सेवेत विभाग अभिप्राय 
यांचे नांव अधिकारी | अधिकारी | रूजू झाल्याचा 
पदावरील । पदावरील दिनांक 
पदोन्नतीचा | पदोन्नतीचा 
प्रवर्ग दिनांक 


eal २ ३ ae 4 & ९ — व्या ० 
ee 
= 
= 

र 

उजळ, ee 

१०० श्री हळ जा 


बिया ८ 


| १०० | श्री | आनंद हरीडाचंद्र गुप्ता ०९.०२.१९७३ इ.मा.व. १९.०९.२०१९ | ३०.०६.२०१६ 


टिप: 

१) ज्येष्ठता क्र. ७, ९,१२,१३,१६,१८,१९,२० येथील निरीक्षण अधिकारी यांची पुरवठा निरीक्षक सरळसेवा पदभरती-२०१२ संवर्गातील ज्येष्ठता मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, 
मुंबई, नागपूर खंडपीठ यांनी मूळ अर्ज क्र. ७७६ ते ७८२ /२०१३ च्या अनुषंगाने दि. ०१.८.२०१४ रोजी व मूळ अर्ज क्र. ६८६ /२०१४ च्या अनुषंगाने दि. १३.३.२०१५ रोजी पारित 
केलेल्या न्यायनिर्णयाच्या आधारे निश्चित करण्यात आलेली असल्यामुळे सदर अधिकारी यांना निरीक्षण अधिकारी पदावरील पदोन्नतीचा दि. २२.१२.२०१६ हा मानीव दिनांक मंजूर 
करण्यात आला आहे व तदनुसार त्यांचा समावेश ज्येष्ठतासूचीमध्ये दर्शविलेल्या ज्येष्ठता क्रमांकावर करण्यात आलेला आहे. 


२) उपरोक्त नमूद (१) च्या परिणामी ज्येष्ठता क्र .६१,६२,६३,६४, ६६,६9७ येथील निरीक्षण अधिकारी हे २०१६ च्या निवडसुचीतून निरीक्षण अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी खुल्या 
प्रवर्गातील पदे संपल्यामुळे त्यांना सन २०१६ च्या निवडसुचीतून वगळण्यात येत आहे .सदर निरीक्षण अधिकारी यांची दि. २२.१२.२०१६ ते दि.१८.९.२०१९ दरम्यानच्या कालावधीतील 
पदोन्नती अभावित पदोन्नती असून सदर कालावधीत या अधिकाऱ्यांना सेवाज्येष्ठतेचा लाभ मिळणार नाही. त्यांची सेवाज्येष्ठता त्यांना पदोन्नतीसाठी प्रत्यक्ष पद उपलब्ध झाल्याच्या 
दि.१९.९.२०१९ रोजीच्या पदोन्नती दिनांकानुसार निश्चित करण्यात येऊन त्यांचा समावेश सन २०१९ च्या निवडसुचीतून करण्यात येईल. 


३) श्री. प्रशांत मोहन खताळ, (ज्येष्ठता क्र.३९) यांचा ज्येष्ठताक्रम सा.प्र.वि., शासन निर्णय दि. ३.६.२०११ मध्ये नमूद अट क्र. ८ “ संबंधित कर्मचाऱ्याची बदलीनंतर त्या पदावरील ज्येष्ठता 
रुजू झालेल्या दिनांकास निश्चित होईल.” च्या अधीन राहून करण्यात आलेल्या बदलीने त्यांच्या पुणे विभागातील प्रत्यक्ष रुजू दिनांकास i.e. दि.०३/११/२०१७ हा दिनांक ग्राह्य धरून 
निश्चित करण्यात आली आहे. श्री. खताळ यांच्या आंतरविभागीय बदलीमुळे त्यांनी सेवाज्येष्ठता गमावली आहे. 


४) ज्येष्ठता क्र. ८२ ते ८७ येथील अनुकंपा कर्मचाऱ्यांची आपापसातील सेवाज्येष्ठता सदर कर्मचाऱ्यांच्या शासन सेवेत रुजू दिनांकानुसार निश्चित्त करण्यात आली आहे. 


